शासकीय वैद्यकीय/ दंत /आयुर्वेद / 
होमीओपॅथी महाविद्यालये व संलग्नित 
रुग्णालयातील गट क व गट ड ची पदे 
बाह्ययंत्रणेद्ठारे मनुष्यबळाचा पुरवठा 
करण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेला / 
एजन्सीला मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०१/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: २७ सप्टेंबर २०२३ 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- विअप्र-२०१३/प्र.क्र.१३/२०१३/विनियम/भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 

२) उद्योग, उर्जा व कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन निर्णय क्र. १४.०३.२०२३ 

३) उद्योग, उर्जा व कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन निर्णय क्र. ०६.०९.२०२३ 

४ वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय पत्र क्र. DMER-ESTABLISHMENT- 
४/२२३८०४/२०२२/१०६, दिनांक ११.०१.२०२३. 

५) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०१/प्रशा- 
२, दि. २०.०१.२०२३ 


प्रस्तावाना: - 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनाळलयाच्या संदर्भ क्र. ४ वरील दिनांक ११.०१.२०२३ 
रोजीच्या प्रस्तावात नमुद संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील “परिशिष्ट अ” मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे २७ शासकीय वैद्यकीय/आयुर्वेद/होमोओपॅथी महाविद्यालय व रूग्णालयांतीळल Hc, 
अकुशल व अर्धकुडाल अशी एकूण ५०५६ काल्पनिक पदे बाह्यास्रोतामार्फत भरण्यासाठी निविदा 
प्रारुपातील अटी व शर्तीनुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्यास व त्याकरिता येणा-या अंदाजे वार्षिक 
रु.१०९.४५२ कोटी एवढ्या खर्चास संदर्भ क्र. ५ वरील विभागाच्या दिनांक २०.०१.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 


त्यानुसार शासनाच्या महाटेंडर या ई निविदा पोर्टलवर दिनांक १५.०२.२०२३ ते दिनांक 
१०.०४.२०२३ या कालावधीत प्रथम व द्वितीय मुदतवाढीसह प्रस्ताव आमंत्रित (Request for 
proposal) करण्यात आले होते. सदर ई निविदा पोर्टलवर दिनांक ११.०४.२०२३ रोजी ऑनलाईन 
पद्धतीने ई निविदा उघडण्यात आली असता, केवळ एकच प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची बाब निदर्शनास 
आली. उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०१.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद क्र. ४.४.३.१ मधील तरतूदींनुसार पुनर्निविदा काढणे क्रमप्राप्त होते. दरम्यानच्या काळात 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने दिनांक १४.०३.२०२३ व दिनांक ०६.०९.२०२३ रोजीच्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०१/प्रशा-२, दि. २७ सप्टेंबर 2023 


निर्णयान्वये बाह्यस्रोतामार्फत पदे भरण्यासाठी ९ पुरवठादाराचे पॅनल नियुक्‍त केले असून, सदर 
पुरवठादारांकडून सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयांनी कंत्राटी पदे भरणे बंधनकारक 
करण्यात आले. त्यानुसार संचालनालय अधिनस्त २७ शासकीय वैद्यकीय/ दंत /आयुर्वेद / 
होमीओपॅथी महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालयातील ५०५६ पदे बाह्ययंत्रणेद्दारे पुरवठा 
करण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेला/एजन्सीला मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. त्यानुषंगाने खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त २७ शासकीय 
वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद/होमोयोपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालयांतील PAS, APIs व अर्धकुडाल 
salt एकूण ५०५६ काल्पनिक पदे बाह्ययंत्रणेद्दारे भरण्यासाठी या आदेशान्वये मे. सैनिक इंटेलिजन्स 
सिक्युरिटी प्रा. लि. (Sainik Intelligence Security Private Limited Consortium Member : 
Sutishka India Security Pvt. Ltd.) या सेवापुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दि. ०६.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट क मधीळ नमूद (SOP) नुसार तसेच परिच्छेद १.(॥॥) मधीळ तरतूदीनुसार मे. सैनिक 
इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि. (Sainik Intelligence Security Private Limited Consortium 
Member : Sutishka India Security Pvt. Ltd.) या सेवा पुरवठादारामार्फत वा या पुरवठादाराने 
कामगार विभागाकडे नोंदणीकृत केलेल्या SPV (Special Purpose Vehicle) GR मनुष्यबळ 
उपलब्ध करुन घेणेबाबत पुढील कार्यवाही आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय 
यांच्यामार्फत करण्यात येईल. 


३. उक्त मान्यता या आदेशाच्या दिनांकापासून कार्यान्वीत होईल व ती पुढील पाच वर्षापर्यंत 
किंवा उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दि.०६.०९.२०२३ अन्वये नियुक्‍त पॅनळची 
मुदत संपुष्टात येईपर्यंत किवा शासनाने याकरिता नव्याने पॅनल नियुक्‍त करेपर्यंत किंवा या 
विभागाच्या पुढील आदेझापर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत असेल. 


४. पुरवठादाराने मनुष्यबळ मानधनाची देयके प्रतिमाह संबंधीत संस्थेकडे सादर करावीत. तसेच 
संबंधित संस्थांनी सदर देयके तपासून संस्थेच्या (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध 
तरतुदीतून नियमानुसार देयके परस्पर अदा करावी. 


५. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या दिनांक ०६.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये 
नमूद केलेल्या अटी व शर्ती मधील मुद्दा क्र. १३ अन्वये बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्‍त कर्मचा-यांस देय 
संविधानिक वसुलीच्या रकमा संबंधित कर्मचा-याच्या वेतन चिठ्ठीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करुन त्यानंतर 
त्या संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करणे आवश्यक राहिल. सदर जमा रकमांबाबत संबंधित संस्थांनी 
याबाबतची वेळोवेळी खातरजमा करावी. तसेच, उपरोक्‍त शासन निर्णयातील अटी शरर्तीमधील मुद्दा 
क्र. १५ अन्वये निश्चित केलेल्या मनुष्यबळाच्या वर्गवारीमध्ये या विभागाच्या अधिनस्थ संस्थेतील 
HAS, अर्धकुडाल व अकुठठाल पदांचा समावेश नसल्यास हा विभाग कामगार विभागास तसे तात्काळ 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.०१/प्रशा-२, दि. २७ सप्टेंबर 2023 


अवगत करेल आणि कामगार विभागाकडून सदर मनुष्यबळाच्या वर्गवारीच्या नजिकतम (Nearest) 
मनुष्यबळ वर्गवारी तसेच सदर वर्गवारीनुसार अदा करावयाचे दर निश्चित करुन घेईल. उक्त 
कालावधीदरम्यान पुरवठादाराने नियुक्‍त केलेल्या कर्मचा-यांना मनुष्यबळाच्या वर्गवारीच्या 
नजिकतम (Nearest) वेतन अदा करावे. कामगार विभागाकडून नजिकतम (९७865) मनुष्यबळ 
वर्गवारीनुसार मानधनामध्ये येणा-या तफावतीमधील खर्चाचा ताळमेळ घेण्यात येऊन पुरवठादाराला 
फरकाची रक्‍कम अदा/वसुल करण्यात येईल. 


६. मनुष्यबळ पुरवठा करणा-या एजन्सीने शासनाने वेळोवेळी केलेले नियम व उद्योग, उर्जा, 
कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०६.०९.२०२२३ मधील अटी व शार्ती यांचे तंतोतंत 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 


७. सदर शासन निर्णय उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या दिनांक ०६.०९.२०२३ 
शासन निर्णयामधील अटी, शर्ती व मार्गदर्शक सुचनानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२७१४००२३४७१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


MAHADEO =" 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625: 
3417378f97d493a8a277faa29f65459, 


idonym=85719993A847361CF1CE967863977 
86A408A4972, 
serialNumber= C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456 
D9EDE95236B8A8E7E2A2801 B8FED03DCF793D3, 


MAHADEO JOGDAND 
Date: 2023.09.27 07:49:31 -07'00' 


(म.गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 

१. मा. अध्यक्ष/सभापती, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

३. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

५. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन तसेच आयुष संचालनालय, मुंबई. 

७. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.०१/प्रशा-२, दि. २७ सप्टेंबर 2023 


८. मे. सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि. भाईंदर, ठाणे / सुतिक्षा इंडिया सेक्युरिटी 
प्रा.लि. पुणे 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१०.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई. 

११.संचाळक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

१२.सर्व अधिष्ठाता / अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद/होमिओपॅथी 
महाविद्यालय व रुग्णालये. 

१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (आयु-१/आयु-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१६. निवडनस्ती (प्रश्ा-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


